मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना मंत्रालयीन 
संवर्गासाठी राबविणेबाबत संनियंत्रण समिती गठीत 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.७२/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ०९ एप्रिळ, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय क्र.एस.आर.व्ही-२०१६/प्र.क्र.४३२/कार्या-१२, दि.२० मार्च,२०१८. 


प्रस्तावना :- 

प्रशासनामधील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांची कर्तव्ये सक्षमपणे व पूर्ण 
कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी प्रेरणा देऊन त्यांचे मनोधैर्य उंचाविण्यासाठी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यासाठी 
"मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना" ही अभिनव योजना सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजना सन २०१८-१९ या कालावधीसाठी प्रथमत: मंत्रालय स्तरावर 
कार्यान्वित करण्यात येत आहे. या पहिल्या वर्षीचे पुरस्कार दिनांक १५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी प्रदान करण्यात येतील. 
तद्नंतर प्रतिवर्षी सदर पुरस्कार हा दिनांक २१ एप्रिल या नागरी सेवा दिनी प्रदान करण्यात येईल. मुख्यमंत्री सुकर्मी 
पुरस्कार योजनेंतर्गत मंत्रालय स्तरावर विभागरत्न पुरस्कार, संवर्गरत्न पुरस्कार, मंत्रालय भूषण पुरस्कार व 
सर्वोत्कृष्ट प्रशासकीय विभाग पुरस्कार प्रदान करावयाचे आहेत. यासाठी निवडीचे निकष, पात्रतेचे निकष, 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आळे आहेत. विहित केलेल्या निकषानुसार प्रत्येक पुरस्काराच्या 
प्रकारासाठी निवड करण्यासाठी निवडसमिती देखील या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आळी आहे. सदर 
योजनेतील पुरस्कार दिनांक १५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी प्रदान करावयाचे असल्याने मंत्रालयीन स्तरावर ही योजना 
राबविण्याबाबत संनियत्रण करण्यासाठी संनियत्रण समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना" मंत्रालयीन संवर्गासाठी कार्यान्वित करण्याबाबत व या योजनेतील 
पुरस्काराच्या प्रकारानुसार निवडीबाबत संनियत्रण करण्यासाठी सह सचिव, कार्यासन-१४, सामान्य प्रशासन विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती पुढीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 


१) श्री.इ.मु.काझी सह सचिव, कार्यासन-१४, सामान्य प्रशासन विभाग अध्यक्ष 

2) श्री.गो.आ.लोखंडे सह सचिव, जलसंपदा विभाग सदस्य 

३) श्री.ध.मा.कानेड उप सचिव, कार्या-१८, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 

8) श्रीमती गी.रा.कुलकर्णी उप सचिव, कार्या-१२, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 

4) सह/उप सचिव(आस्थापना) सर्व मंत्रालयीन विभाग निमंत्रित 

&) श्री.ग.भि.गुरव अवर सचिव, कार्या-१४,सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.७२/१४ 


२. सदर संनियत्रण समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 

१) मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजनेसाठी मंत्रालयीन स्तरावर प्रदान करावयाच्या पुरस्कारांसाठी निवड 
दिनांक ३१ जुले, २०१८ पूर्वी करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे. 

2 सदर संनियंत्रण समितीची बैठक बोलाविण्याचे अधिकार अध्यक्षांना राहतील. अध्यक्ष 
आवर्यकतेनुसार कोणत्याही अधिकारी/कर्मचाऱ्यास बैठकीसाठी निमंत्रित करु हाकतील. 

३) विभागांतर्गत द्यावयाच्या विभागरत्न पुरस्कारासाठी कार्यवाहीच्या सूचना व कालबध्द कार्यपध्दती 
निश्चित करणे व नियंत्रण ठेवणे. 

४) पुरस्कारासाठी निवड करण्याबाबत समितीने केलेल्या सूचना व कालबध्द कार्यक्रम राबविणे इत्यादी 
प्रत्येक विभागास बंधनकारक राहील. 

५) मंत्रालय विभाग स्तरावर प्रदान करावयाच्या विभागरत्न पुरस्कारासाठी आवश्‍यकतेनुसार दफ्तर 
तपासणीचे अधिकार समितीस राहतील. यासाठी समिती निश्चित करेल असे पथक दफ्तर तपासणीचे 
कार्य करेल. 

६ संनियंत्रण समितीने निमंत्रित केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना बैठकीस उपस्थित राहणे अनिवार्य 
राहील. 

३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांनी विहित कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच वेळोवेळी संनियंत्रण समितीने केलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. यामध्ये 
निष्काळजीपणा केल्यास अथवा प्रतिसाद न दिल्यास सदर बाब शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र राहील, याची 
सर्व मंत्रालयीन विभागांनी नोंद घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०४०९११४४३२८७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व Ta गा कह 


Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

3. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
५. सर्व मा.संसद सदस्य/मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

६. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय ,मुंबई 

७. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
९. सर्व सह /उप सचिव, मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), यांना योग्य त्या कार्यवाहीस्तव. 
१०.सर्व समिती सदस्य 

११.कार्यासन-१४/निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


